श्री. गर्जेद्र नारायणराव इवरकर, नगर रचनाकार, उप 
संचालक, नगर रचना, बृहन्मुंबई यांची स्वेच्छासेवानिवृत्ती 
मंजूर करुन त्यांना शासन सेवेतून कार्यमुक्त 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन आदेशा क्र.स्वेच्छानि-४९१८/१९१/प्र.क्र.०९/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक :-११ मे, २०१८. 


वाचा :- १. श्री. गजेंद्र नारायणराव इवरकर, नगर रचनाकार, (गट-अ / राजपत्रित) यांचे 
दि.०५.०१.२०१८ व दि.०३.०४.२०१८ चे अर्ज. 
२. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र क्र.आस्था/गनाइ-नर/स्वेच्छासेवानिवृत्ती/प्रशा-१ब/१५११, दि.०७.०३.२०१८. 
3. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र क्र.आस्था/गनाइ-नर/स्वेच्छासेवानिवृत्ती/प्रशा-१ब/२३०५, दि.०६.०४.२०१८. 
४. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र क्र.आस्था/गनाइ-नर/स्वेच्छासेवानिवृत्ती/प्रशा-१ब/१५११, दि.०७.०३.२०१८. 
५. उप संचाळक, नगर रचना, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र.ठसनर-बृमु/आस्था/गनाइ/२६३, 
दि.२३.०४.२०१८. 
६. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र क्र.आस्था/गनाइ-नर/स्वेच्छासेवानिवृत्ती/प्रशा-१ब/२७४९, दि.०५.०५.२०१८. 
प्रस्तावना:- 
श्री. गजेंद्र नारायणराव इवरकर, नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित), उप संचालक, नगर रचना, 
बृहन्मुंबई यांनी संदर्भाधीन दि.०५.०१.२०१८ रोजीच्या अर्जान्वये वैद्यकीय कारणास्तव शासकीय सेवेतून 
स्वेच्छा सेवानिवृत्ती स्वीकारण्याची इच्छा व्यक्‍त करुन दि.०५.०४.२०१८ या तारखेपूर्वी तीन महिने पूर्व सूचना 
(Notice) देऊन विनंती केली होती. तसेच, दि.०३.०४.२०१८ च्या अर्जान्वये त्यांनी प्रशासकीय कारणास्तव 
दि.२५.०१.२०१८ पासून पुढील महिन्यांच्या कालावधीसाठी पूर्व सूचनेचा कालावधी गणण्याची विनंती केली 
होती. या अनुषंगाने उप संचालक, नगर रचना, बृहन्मुंबई यांच्या दि.२३.०४.२०१८ च्या पत्रान्वये केलेल्या 
विनंतीच्या अनुषंगाने श्री. इवरकर यांची स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची पूर्व सूचना प्रशासकीय कारणास्तव वाढीव 
मुदतीत स्वीकारण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे शासन आदेश देण्यात येत 
आहेत:- 
शासन आदेश :- 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ६६ (१ (ए) मधील तरतुदीनुसार श्री. 
ग. ना. इवरकर, नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित), उप संचालक, नगर रचना, बृहन्मुंबई यांची स्वेच्छा 
सेवानिवृत्तीची सूचना दि.२५.०४.२०१८ या वाढीव मुदतीपासून स्वीकारुन त्यांना प्रशासकीय कारणास्तव 
दि.३१.०५.२०१८ (म.नं.) पासून शासन सेवेतून कार्यमुक्त करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः स्वेच्छानि-४९१८/१९१/प्र.क्र.०९/नवि-२७, 


०२. श्री. ग. ना. इवरकर, नगर रचनाकार यांचेविरुध्द सद्य:स्थितीत विभागीय चौकशी /न्यायालयीन/ 
लाचलुचपत/शिस्तभंग विषयक प्रकरण सुरु अथवा प्रलंबित / प्रस्तावित नसून त्यांचेकडून कोणतेही शासकीय 
येणे बाकी नसल्याचे संचाळक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी प्रमाणित केले आहे. 


०३. श्री. ग. ना. इवरकर, नगर रचनाकार यांच्या स्वेच्छा सेवानिवृत्तीनंतर वेतन पडताळणी पथकाकडून 
त्यांच्या वेतननिश्चितीची पडताळणी केल्यानंतर वेतन व भत्त्यांचे अतिप्रदान झाल्याचे PAA आल्यास, त्या 
सर्व रकमांची वसुली महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम १३२ (२) नुसार 
श्री.इवरकर यांच्या सेवानिवृत्ति उपदानाच्या रकमेतून समायोजित करण्याची व आवश्यक ते कार्यकारी HST 
निर्गिमित करण्याची कार्यवाही संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी करावी. 


०४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेताक क्रमांक २०१८०५१११११५५८७८२५ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 1 याव 
१/| ५ h al 1 S h | | pa tl oe SS ea an Development 


sstalCode=400032, st=Maharashtra, 
21 ebe4508a75a7670415 1 2feeaasb8f2d5bcB8cafB57fe02cd29¢e4 


Patil sre enema 
(विष्णू पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
श्री. गर्जेद्र नारायणराव इवरकर, नगर रचनाकार (गट-अ / राजपत्रित), उप संचालक, नगर रचना, 
बृहन्मुंबई यांना (संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत) 


प्रत :- 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. प्रधान सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. (३-प्रती) 
८. सर्व सह संचालक, नगर रचना. 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
११. निवडनस्ती / नवि-२७. 


के 


पृष्ठ २ पैकी २ 


